राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२२-२३ व 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडयामध्ये मंजुर 
झालेल्या निधीतुन विविध प्रकारच्या 
छापाईस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२३ . 


वाचा :- 
(१ अतिरिक्त संचालक पुणे ,कल्याण व माता बालसंगोपन कार्यालय कुटुंब ,आरोग्य सेवा ,यांचे पत्र 
क्र.राकुकका/खरेदी २०२२-२४/कक्ष १५/छपाई/७०६१-६३/२०२३ दि.०७/०२/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RMNCHA+A कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन 
वर्षाकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयामध्ये राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांमधील रुग्णांच्या नोंदी व 
सेवांची नोंद ठेवण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या लेबर केस शिट, लेबर रुम रजिस्टर, सेफ सर्जीकल चेकलिस्ट, 
रेफरल इन / आऊट रजिस्टर, Hae फार्म, एमसीपी कार्ड, SRM रजिस्टर, आर-३ रजिस्टर, सीडीआर 
फॉरमॅट, एचबीकेएमसी कार्ड, सेफ मदरहुड बुकलेट, पेंशन्ट सॅटिस्फॅक्हान रजिस्टर, MPCDSR Format, AMB 
card, Service Provision register, Stock register, PE-kit, कुटुंब नियोजन शास््रक्रिया रजिस्टर, Adolescent 
Friendly Health Clinics service register, WIFS card, RBSK Card, इ. विविध प्रकारची प्रसिध्दी पत्रके तसेच 
नोंदवहया इ. छपाई करण्यासाठी रु.३००८.५२ लक्ष इतका निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सदर निधीपैकी 
रु.२४२१.०७ लक्ष इतक्या खर्चाच्या छपाईच्या विविध बाबींस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RMNCHA+A कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन 
वर्षाकरिता राज्यातील विविध आरोग्य संस्थामधील रुग्णांच्या सेवाविषयक नोंदी ठेवण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेल्या विहित नमुन्यातील विविध प्रकारच्या नोंदवहया तसेच प्रसिध्दी पत्रकांची छपाई करण्यासाठी 
रु.३००८.५२ लक्ष इतका निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सदर निधीतुन रु.२४२१.०७ लक्ष इतक्या खर्चाच्या 
पुढील विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार रु.२४२१.०७ लक्ष इतक्या खर्चाच्या छपाईच्या विविध बाबींस त्या खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-७ 


Rs. In Lakhs 
Objective of exp. Area Total Total 
Programme/ s ae र 5 : ae No of Budget Budget | Approved ee 
Theme .No. Scheme/ Activity included (Enter each are: i atig 2022 23 2023 24 FY 2022- Printing 
in separate row) 24 Proposal 
Printing Labour case 
sheet, safe surgical cneck 
list, dos and don’t 
booklet, labour room 
17 | Other MH register, patient 7171290 406.8 | 406.8 813.6 813.6 
Components satisfaction survey 
format, referral in and 
out register, consent 
form and safe 
motherhood booklet 
Pre-conception 
Old districts - 10 - 
MH (Gadchiroli , Washim 
sOsmanbad , Nandurbar, 
Palghar, Nashik, 
Yavatmal, Gondia, 
Amarawati (Melghat) 
ie | eee pnd (वाताचा «No 833486 208 208 | 173.61 
Components budget requierd 
New 8 districts (Thane, 
Raigad, Pune, Jalgaon, 
Ahamadnagar, Dhule, 
Nanded and Nagpur) 
Rs. 26 Lakh / dist for 
printing 
Total 52 Lakhs / dist 
gashiriya Bal | Printing of RBSK card - 
RBSK 21 y one card per benificiary 3920000 117.6 117.6 117.6 
Baan (20% cards in 2023-24) 
(RBSK) 
Community Printing of HB-KMC 
23 Based Care - card to be given to 386892 15.7892 | 22.9004 38.6896 38.69 
HBNC & HBYC | benificiary by ASHA 
25 ond pe Printing of CDR formats 780247 25 25 50 47.86 
Review 
Special action to reduce 
IMR in 40 identified high 
mortality blocks. 
Interventions include use 
en State specific | aditional benef to 
31 Initiatives and ASHA for ESB, KMC at 10000 5 5 10 10 
Innovations facili 
‘acility and home, 
capacity building of staff 
on justational age 
estimation, monitoring of 
high risk ANC, etc 
62) ||| anemia . Brains of compliance 18239897 136 136 272 272 
Bharat cards - benificiaries 
ae Printing of MCP card, 
Immunization 32 Mission 8 vaccine register, tally 2705330 420.57 420.57 420.57 
Indradhanush sheet, montoring format 
Printing for Adolescent 
Friendly Health Clinic - 
Adolescent Printing of registers - 4 
35 Friendly Health types, formats, cards, 1708368 29.12 30.54 59.66 59.66 
Clinics and IEC for model Clinic 
and Printing of Manual 
RKSK etc 
Weekly Iron 
36 | Folic Printing under WIFS - 3341228 33.41 | 33.41 66.82 | 66.82 
Supplement Card 
(WIES) 
उह. कच्या neater , | Printing ob PE at ond 181986 | 162.84 | 162.84] 325.68 | 325.68 
Programme PE diary 
Other Family Printing - R-3 registers 
FW | Planning (7138 - Rs. 350/-) For all 563938 24.98 50 74.98 74.98 
Components health facilities 
1467.51 990.09 2457.60 | 2421.07 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-७ 


(१ सदर विविध प्रकारच्या छपाईची आवऱयकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी 
त्यानंतरच सदर बाबीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया खरेदी सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 


(२) सदरहू छपाई खरेदी गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. छपाई खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) संबंधित तज्ञानी (तांत्रिक समिती/अधिकारी) 
यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, छपाई खरेदी ही कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा 
होईल san रितीने तयार केली नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच छपाई खरेदीची प्रक्रीया 
राबविण्यात यावी 


(३) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर राज्यांचे 
दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे. त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 


(४) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post-dispatch: random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (Specification) असलेल्या वस्तुचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & distribution) 
करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन 
(Inventory Management) योग्य पध्दतीने करून सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत 
मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी 


(६) सदरहू खरेदी प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च केंद्र शासनाने सन २०२२-२३ व २०२३-२४ साठी मंजुर केलेल्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयामध्ये रु.३००८.५२ लक्ष निधीतुन करण्यात यावा. 


(७ तसेच, या बाबींच्या खरेदी fea (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्र शासनाच्या कृती आराखड्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन 
करण्यात यावे. 


(९) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

त्याचप्रमाणे, सदर सर्विसेस बाह्य यंत्रणेकडून घेण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३, दिनांक ०२.०८.२०१६ व दिनांक २७.०४.२०२२ मधील तरतुदीचे व 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना यांची पूर्तता होईल, याचीही खात्री 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-७ 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ भाग २ /२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग. पहिला उपविभाग दोन मधील 
अ.क्र. ४ नियम क्रमांक-१९ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटीची पूर्तता करण्यात यावी. 


(११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात यावेत. 
सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ 
जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटीची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई, 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण व माता बालसंगोपन कार्यालय, पुणे व सहसंचालक, आरोग्य 
सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांची राहील 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११८१६०१५६१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. a 
RAJENDRA ON GEREN OF HARA 


2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a48058 


उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
qo) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


(३ 


VITTHAL 01001). ex 
KUDALE SrAMSERAUTTLNEAE 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४) संचालक १व 2, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
६) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
७ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 


८“? 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


